जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त 
बारामती, राजगुरुनगर, मोरवाडी, वडगाव-मावळ, 
घोडेगाव, सासवड, भोर, पौड, दौंड व पुणे जिल्हा 
न्यायालयाच्या आवारातीळ ४ न्यायालयीन 
इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी 
/अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठीच्या विद्युत 
कामास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग 
शासन निर्णय क्र.अग्नियं ०४२४/प्र.क्र.१११/कार्यासन ११ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ९ जुले, २०२४ 


वाचा : १. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई यांचे पत्र H.BW)/g048/9° CE (Fire Audit)/38/844, दि.६/१/२०२३, व 
क्र.8(/00/६०५४/१९८६(त8 Audit)/290/4 930, दि.२९/१/२०२४ 
२. जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे यांचे पत्र H.Gen/¥3¥/2022, दि.१२/५/२०२२, 
क्र.जन/१११८३/२०२२, दि.१६/१२/२०२३ व क्र.जन/७७६/२०२४, दि.२२/१/२०२४ 
३. कार्यकारी अभियंता, सा.बां.विभाग, मुंबई यांचे पत्र क्र.अ.पु.वि.वि.पू/लेखा/२११६, दि.६/५/२०२२, 
क्र.मु.अ.(वि/का-३(अथी/१३५/सन २०२१, दि.२०/१/२०२२ व क्र.अ.पु.वि.वि.पू/लेखा/१९६८/२०२२, 
दि.२७/४/२०२३ 


प्रस्तावना : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त बारामती, राजगुरुनगर, मोरवाडी, वडगाव- 
मावळ, घोडेगाव, सासवड, भोर, पौड, दौंड व पुणे येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा 
उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याकरीता रुपये४,१०,८६,४०४/- इतक्या रकमेच्या विद्युत 
कामांच्या अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याचा प्रस्ताव जिल्हा न्यायालय, पुणे यांच्या संदर्भीय अ. क्र.२ येथील 
पत्रान्वये सादर करण्यात आला. अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना राबविणेबाबतच्या कामांची अंदाजपत्रके 
राष्ट्रीय इमारत बांधकाम संहिता-२०१६ च्या पार्ट-४ टेबल २.३ नुसार "व्यावसायिक इमारत” अंतर्गत 
आवश्यक असणारी यंत्रणा पुरविणेनुसार तयार करण्यात आली असल्याचे कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग (विद्युत), मुंबई यांच्या दि.२७/४/२०२३ च्या पत्रात नमूद केले आहे. सन २०२१-२०२२ 
च्या दरसूचीवरील सदर अंदाजपत्रके संबंधित शाखा अभियंता (विद्युत) यांनी तयार केली असून संबंधित उप 
अभियंता (विद्युत) कार्यकारी अभियंता (विद्युत), मुख्य अभियंता (fea) तसेच प्रमुख जिल्हा व सत्र 
न्यायाधीश, पुणे यांनी साक्षांकित केली आहेत. तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांनी 
सदर अंदाजपत्रके तपासून काही बदलांसह प्रशासकीय मान्यतेस सहमती दर्शविली आहे. त्यानुसार जिल्हा 
व सत्र न्यायालय, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्याबाबतच्या विद्युत कामांच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्नियं ०४२४/प्र.क्र.१११/कार्यासन ११ 


शासन निर्णय : 


जिल्हा व सत्र न्यायालय, पुणे व त्यांच्या अधिनस्त बारामती, राजगुरुनगर, मोरवाडी, वडगाव-मावळ, 


घोडेगाव, सासवड, भोर, पौड, दौंड व पुणे येथील न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निशमन यंत्रणा उभारणी / 
अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे एकूण रु.४,०२,४७,४०९/- (एकूण रुपये चार कोटी 
दोन लाख सत्तेचाळीस हजार चारशे नऊ फक्त) इतक्या रकमेच्या विद्युत कामांच्या अंदाजपत्रकास/खर्चास 
प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजपत्रकीय | सार्वजनिक 
किंमत (रुपये) बांधकाम 
विभागाने 
परिगणित 
केलेली रक्‍कम 
(रुपये) 
= Providing Fire Fighting System with Fire Detection १५,३८,७१४ १२,३२,९४४ 
System for Additional District and Session Court, 
Baramati 
Q Providing Fire Fighting System with Fire Detection 92,190,423 90,92, 08§ 
System for Civil & Criminal Court, Rajgurunagar 
३ Providing Fire Fighting System with Fire Detection 223,829 (9,32, 21919 
System for Civil & Criminal Court, Morwadi 
X Providing Fire Fighting System with Fire Detection १२,६८,०२८ १०,१६,०४८ 
System for Civil & Criminal Court, Vadgaon -Maval 
ष्‌ Providing Fire Fighting System with Fire Detection (9,38, 31919 ५,८८,४४३ 
System for Civil & Criminal Court, Ghodegaon 
& Providing Fire Fighting System with Fire Detection ५,५०,९८९ ४,४१,४९८ 
System for Saswad Court 
(9 Providing Fire Fighting System with Fire Detection £422,008 9,94, 3&8 
System for Civil & Criminal Court, Bhor 
८ Providing Fire Detection System and Fire Extinguishers ६९,९९२ ५६,०८३ 
System at Paud Court 
९ Providing Fire Detection System and Fire Extinguishers ८,८३,१२४ ७,०७,६३२ 
System at CCJD Court, Daund 
i Providing Fire Fighting System & Fire Alarm System for] 328,48 332] २,६४,७३,५९६ 
District Court Building Primises :- 
1.District Session Court Building (New), Pune 
2.District & Court Annex Building, Pune 
3. Civil Court Building, Pune 
4.Small Cause Court Building, Shivajinagar, Pune 
Total ४,१०,८६,४०४ ३,२९,८९,६८० 
Contingency @ 8% i 93,98, 49 
GST % el 48 536,982 
(रुपये चार कोटी दोन लाख सत्तेचाळीस हजार चारशे नऊ फक्त ) Grand Total) ¥,90,2§,¥o8} ४,०२,४७,४०९ 


पृष्ठ 3 पैकी 2 


शासन निर्णय क्रमांकः अग्नियं ०४२४/प्र.क्र.१११/कार्यासन ११ 


२. जिल्हाव सत्र न्यायालय, पुणे येथील उपरोक्त तक्‍्यात नमूद न्यायालयीन इमारतींमध्ये अग्निहामन 
यंत्रणा उभारणी / अग्निप्रतिबंधक उपाययोजना करण्यासाठीच्या विद्युत कामाचा येणारा खर्च "मागणी क्रमांक 
जे-१, २०१४- न्यायदान, (००) १०५- दिवाणी व सत्र न्यायालये, (02) जिल्हा व सत्र न्यायाधिठा - (०२) (०१) 
जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, (२०१४ ०१७२) (अनिवार्य), २७ लहान बांधकामे” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकावा 
व आवश्यकतेनुसार त्या त्या आर्थिक वर्षासाठी अवऱयक तेवढी निधीची तरतूद विहित पध्दतीने करुन 
त्याद्वारे भागवावा. 

३. सदर कामाची निविदा मागविण्यापूर्वी अग्नीडामन अधिकारी यांनी निश्चित केलेल्या उपाय 
योजनांमधील कामे असल्याची खातरजमा करण्याची जबाबदारी जिल्हा व सत्र न्यायाधीडा, पुणे यांची 
राहील. प्रचलित कार्यपध्दतीचा अवलंब करुन ई-निविदा प्रक्रीया सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून 
राबविण्यात यावी व या प्रशासकीय मान्यतेच्या अनुषंगाने इतर अनुषंगिक कार्यवाही पूर्ण करावी. 


४. प्रस्तुत शासन निर्णय सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अनौ. संदर्भ क्र.१४८/२०२४/इमा.२ 
दि.३/५/२०२४ व वित्त विभागाच्या अनौ.संदर्भ क्र. ६८०/व्यय ५, दि.२६/६/२०२४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
सहमतीने तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, भाग-पहिला,उपविभाग-तीन, अनुक्रमांक 
४,परिच्छेद क्र.२७(२)(अ) मधील तरतुदीनुसार प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०७१०१४३७३७८८१२ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने. 


HEMANGI AJIT 
SHETYE 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


) प्रबंधक (निरिक्षणे 2), मा.उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
) प्रमुखजिल्हाव सत्र न्यायाधीश, पुणे 
) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई 
) महालेखापाल (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई. 
५  अतिरिक्तजिल्हाव सत्र न्यायाधीश, बारामती, जि.पुणे. 
) जिल्हाव फौजदारी न्यायालय, राजगुरुनगर, मोरवडी, वडगाव-मावळ, घोडेगाव, भोर, जि.पुणे 
) विवाणीन्यायालय, कनिष्ठ स्तर, दौंड, पुणे. 
) पौड न्यायालय, ता.मुळशी, जि.पुणे 
) सासवडन्यायालय, ता.पुरंदर, जि.पुणे 
) जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
) वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई, 
१२) सार्वजनिक बांधकाम विभाग (इमा-२), मंत्रालय, मुंबई, 

) विधिव न्याय विभाग (का.२३), मंत्रालय, मुंबई, 

) निवडनस्ती (कार्यासन ११) 


पृष्ठ 3पैकी 3 


